जिल्हा परिषदेच्या नागरी सेवा व पदे यांच्या 
संवर्गात अधिसंख्य पदे निर्माण करणे व त्यावर 
निवड प्राधिकरणांनी निवड व शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांना नियुक्‍ती देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.५१/आस्था ८ 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
तारीख: २७ सप्टेंबर, २०२२. 
वाचा : 
१) महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अधिनियम, २०२२ (सन 
२०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.४५), दि.८ सप्टेंबर,२०२२. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बीबीसी ११२२/प्र.क्र.१२८/१६-ब, दि.२१/०९/२०२२ 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून, जिल्हा निवड समित्यांकडून शासकीय विभागांसाठी आणि त्यांच्या 
दुय्यम कार्यालयांसाठी किंवा प्राधिकरणांसाठी उमेदवारांची निवड करण्यास सक्षम असणाऱ्या इतर निवड 
प्राधिकरणांकडून, स्पर्धात्मक निवड प्रक्रियेमार्फत शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ESBC) व सामाजिक 
व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या (SEBC) उमेदवारांसह अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती (आ), 
भटक्या जमाती ब, भटक्या जमाती-क, भटक्या जमाती-ड, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास वर्ग व आर्थिकदृष्टया 
दुर्बल घटक अशा सर्व प्रवर्गातील उमेदवारांची लोकसेवांमध्ये व पदांवर थेट भरती करण्यात आली. उक्त 
प्रवर्गातील अनेक उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षांमधील त्यांच्या गुणवत्तेनुसार, नियुक्त्या देण्यात आल्या. मा. उच्च 
न्यायालय, यांच्या दि. २७ जून, २०१९ च्या न्यायनिर्णयानंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.९.९.२०२० रोजी 
दिलेल्या स्थगिती आदेशापर्यंत 580 उमेदवारांना लोकसेवांमध्ये दिलेल्या नियुक्त्यांना मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे संरक्षण देण्यात आले. तथापि, यथोचित प्रक्रियेचे अनुसरण करून, संबंधित निवड 
प्राधिकरणांनी दि. ९ सप्टेंबर, २०२० पूर्वी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्‍त जाती (अ), भटक्या जमाती 
व भटक्या जमाती क. भटक्या जमाती-ड. विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास वर्ग, SEBC व आर्थिकदृष्टया दुर्बल 
घटकाच्या (EWS) काही उमेदवारांची निवड केली होती. परंतु, निवड झालेल्या उक्त प्रवर्गातील उमेदवारांना 
राज्यातील कोविड- १९ सार्वत्रिक साथरोग व टाळेबंदी यामुळे नियुक्‍तीपत्रे देणे शाक्य झाले नाही. 


मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयानंतर संबंधित निवड प्राधिकरणांद्वारे मूळ निवड याद्या सुधारित 
करण्यात आल्या होत्या. मूळ निवड याद्यांची सुधारणा केल्यामुळे जे उमेदवार मूळ निवड याद्यांच्या तळस्थानी होते, 


झासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.५१/आस्था ८ 


असे उक्त प्रवर्गातील उमेदवार सुधारीत निवड याद्यांमध्ये येऊ seed नाहीत आणि म्हणून, ते शासन सेवेमधील 
नियुक्त्यांपासून वंचित राहिले आहेत. अशा नियुक्‍तीपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण 
करून त्यांना नियुक्‍ती देण्यासाठी महाराष्ट्र विधानमंडळाने संदर्भ क्र.१ येथील "महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती 
व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अधिनियम, २०२२" पारित केलेला आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ 
अन्वये उपरोक्‍त उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची तरतूद केलेली आहे, व अधिनियम 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली विभागवार व संवर्गनिहाय पदांवर संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने नियुक्‍ती देण्याची 
तरतूद केली आहे. 


ज्या उमेदवारांची दि.९.९.२०२० पूर्वी निवड झाली होती परंतु, ज्यांना दि. ९.९.२०२० पूर्वी शासकीय 
सेवांमध्ये नियुक्त्या देता येऊ WHA नाहीत असे उमेदवार, त्या दिनांकापूर्वी ज्या उमेदवारांना नियुक्त्या दिलेल्या 
आहेत त्या उमेदवारांच्या समान स्थानी आहेत आणि ते परिस्थितीचे बळी ठरलेले आहेत, म्हणून ज्या उमेदवारांची 
निवड प्रक्रिया दि.९.९.२०२० पूर्वी पूर्ण झालेली आहे आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने, जिल्हा निवड समित्यांनी 
व इतर निवड प्राधिकरणांनी यथोचित निवड प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर ज्यांची शासकीय सेवांमधील नियुक्त्यांसाठी 
शिफारस केलेली आहे. परंतु, राज्यातील कोविड- १९ सार्वत्रिक साथरोग व टाळेबंदी यामुळे ज्यांना Pyar 
देता येऊ शकलेली नाहीत, अज्ञा उमेदवारांना नेमणूका देण्यासंदर्भात Gat अधिनियमाच्या कलम ४(४) अन्वये 
सविस्तर सूचना संदर्भ क्र.? येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सदर 
अधिनियमात अंतर्भूत करण्यात आलेल्या ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषदेद्वारे निवड 
झालेल्या परंतु, नियुक्‍ती देण्यात न आलेल्या उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे तयार करण्यास मान्यता देण्याची 
तसेच, त्यांना नियुक्‍ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक : 

महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अधिनियम, २०२२ च्या 
अनुपालनाकरीता कलम ४(४) अन्वये शासन या अधिनियमातील तरतुदीनुसार नियुक्‍तीपासून वंचित राहिलेल्या 
उमेदवारांसाठी गट-क व गट-ड संवर्गातील पुढीलप्रमाणे अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास व नियुक्ती देण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नियुक्तीसाठी दि.९.९.२०२० पूर्वी शिफारस पदनाम/संवर्ग जिल्हा परिषद 
केलेल्या उमेदवारांची नावे 


श्री. सचिन लहु नगदे 


श्री.शाहुराव गोरख गाडे 
: आरोग्य सेवक (पुरूष) बुलढाणा 


श्री.योगेश अर्जुनराव मोहिते 


CoC} AW] A] © 


श्री. दिलीप आसाराम आटपाळे 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.५१/आस्था ८ 


५ श्री.ज्ञानेश्वर रमेशराव देशमुख ग्रामसेवक 
६ | SAM त्र्यंबक पवार / रूपाली दत्तात्रय 
कोल्हापुर 
काळे 
७ श्रीम. पानपट्टे अर्चना रामचंद्र आरोग्य सेवक (महिला) 
८ श्रीम. जाधव कल्पना अवधुतराव हिंगोली 
९ | sit. निळकंठे मनिषा शिवाजीराव 
कनिष्ठ अभियंता 
a ० | नयनना.नन्नावरे crafter वाशिम 
(लघुसिंचन) 
हिं ; श्री.सुधीर श्रीरंग लोखंडे स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायक (बांधकाम) का 
= श्री. प्रमोद सुभाष वाकडे स्थापत्य अभियांत्रिकी 3 
सहायक (लघुसिंचन) 
स्थापत्य अभियांत्रिकी 
१३ | श्री.केलास मु. पडोळे | 
सहायक (बांधकाम) 
कनिष्ठ अभियंता गिर 
१४ | श्री. विनोद आ. मस्के 
(ग्रा.पा.पु.) 
१५ | श्री. ज्ञानेश्वर गजानन भगत पशुधन पर्यवेक्षक सातारा 
१६ | श्री.दगडू लिबाजी पवार लक ग 
परिचर पर 
१७ | श्री.शावाजी बळीराम गमे 


2. 


अधिसंख्य पदावर नियुक्‍ती करताना, संबंधित उमेदवारांची अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
विमुक्त जाती-अ, भटक्या जमाती व भटक्या जमाती-क, भटक्या जमाती-ड, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटक, 
शैक्षणिक व समाजिकदृष्ट्या मागास वर्ग (८580) व सामाजिक व शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी 
११२२/प्र.क्र.१२८/१६-ब शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) अथवा अराखीव यापैकी कोणत्याही एका प्रवर्गातून 
लोकसेवांमध्ये व पदांवर नियुक्‍ती करण्यासाठी दि. ९.९.२०२० पूर्वी शिफारस / निवड करण्यात आली/ निवड 
प्रक्रिया पूर्ण झाली होती, याची नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्याने आवश्‍यक त्या कागदोपत्री पुराव्यासह खातरजमा करावी व 
खातरजमा झाल्यानंतरच संबंधित उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर नियुक्‍ती देण्यात यावी. दि. ९.९.२०२० नंतर 
निवड झालेले/ शिफारस केलेले उमेदवार कोणत्याही परिस्थितीत अधिसंख्य पदावर नियुक्ती देण्यास पात्र 
होणार नाहीत, त्यामुळे नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्याने अशा उमेदवारांना (दि. ९.९.२०२० नंतरच्या निवड/ शिफारस 


झालेल्या अधिसंख्य पदावर नियुक्ती देऊ नये. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


DRT परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.५१/आस्था ८ 


3» 


प्रत, 


तसेच, संदर्भाधीन शासन अधिसूचना दि.८ सप्टेंबर, २०२२ व शासन निर्णय दि.२१ सप्टेंबर, २०२२ 
अन्वये निर्गमित मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करून उपरोक्‍त कोष्टकातील नमूद उमेदवारांना तात्काळ 
नियुक्‍ती देऊन सेवेत रुजू करून घ्यावे. 


सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२७१२१६११५१२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


oo ६. ४0 इ: 2 2 2-2 


Digitally signed by VUAY CHANDEKAR 
VI J AY DN: cn=VUAY CHANDEKAR, o=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, ou, 


C H A N D EF KA R email=vijaykant.chandekar@nic.in, 
c=IN 


Date: 2022.09.27 14:49:37 +05'30' 


(विजय चांदेकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव 

मा.मंत्री (ग्रामविकास), यांचे खाजगी सचिव 

मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य), यांचे खाजगी सचिव 

मा. मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य. 

अप्पर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अतिरिक्त मुख्य सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अप्पर मुख्य सचिव (मा.व तं.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (लेवको), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (विसु), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गो.ते. रुग्णालय, मंबई 
सचिव (साविस), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 
जिल्हाधिकारी (सर्व) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

उप आयुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुकत कार्यालय (सर्व) 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.५१/आस्था ८ 
१७ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सा.प्र.वि), जिल्हा परिषद, (सर्व) 


१८) जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी 
१९)  निवडनस्ती (आस्था - ८) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


